प्राचार्य व विभाग प्रमुख, शासकीय 


तंत्रनिकेतने व तत्सम संस्था, महाराष्ट्र 
तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट-अ यांच्या 
बदली बाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : बदली-४३२१/प्र.क्र. ७३/२१/तांशि-७ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १० ऑगस्ट, २०२१ 


पहा : समक्रमांकाचा शासन Seal, दि.०९ ऑगस्ट, २०२१. 


शासन शुध्दीपत्रक : 


उपरोक्त संदर्भाधिन शासन आदेशामधील विवरणपत्रातील अ.क्र.७ येथील “श्री. संतोष गुलाबसिंग 
ताजी* यांचे नावासमोर स्तंभ-४ येथे “महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई येथील उपसचिव पदावर मूळ 
वेतन संरक्षित करून तदर्थ व्यवस्थेने” ऐवजी “महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, विभागीय कार्यालय, मुंबई 
येथील उपसचिव पदावर मूळ वेतन संरक्षित करून तदर्थ व्यवस्थेने” असे वाचावे. 
०२. सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०८१०१२५०४९१२०८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Sudhir Jaya 
Shetty 


(सुधीर जया शेट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित प्राचार्य व विभाग प्रमुख, (तंत्रशिक्षण संचाळनाळलय यांचेमार्फत) 
प्रत: 
मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा. मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
प्रधान सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 
उप सचिव (तंशि) उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 
संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई. 
सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालये, मुंबई/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/नागपूर/अमरावती 
(तंत्रशिक्षण संचालनालय यांचेमार्फत ), 
९) प्राचार्य, संबंधित शासकीय तंत्रनिकेतने (तंत्रशिक्षण संचालनालय यांचेमार्फत), 
१०) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर, 
११) अधिदान व लेखा अधिकारी, मंबई, (तंत्रशिक्षण संचालनालय यांचेमार्फत ), 
१२) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई, (तंत्रशिक्षण संचालनालय यांचेमार्फत ), 
१३) सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (तंत्रशिक्षण संचालनालय यांचेमार्फत ), 
१४) निवड नस्ती (तांशि-७. 


